प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना 
मृग व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित 
फळपिकांना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र.१३/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १९ जून २०२० 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्र. फवियो-२०२०/प्र.क्र.१३/१०-अे, दिनांक ०५ जून २०२०. 
२. शासन निर्णय क्र. फवियो-२०२०/प्र.क्र.१३/१०-अ, दिनांक १२ जून २०२० 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.सांख्यिक/पुहआफपिवियो/२०२०/१४४७४, 
दि.१८ जून २०२० 
शुध्दिपत्रक 


पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना २०१२ मध्ये सन २०२०-२१, 2029-22 व 


२०२२-२३ या तीन वर्षांसाठी राज्यात राबविण्यासाठी area निर्णय उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक १व २ 


अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्रमांक (१) शासन निर्णयामधीळ सहपत्र-३ (पृष्ठ क्रमांक 


७५) मध्ये गारपीट करिता विमा संरक्षीत रक्‍कम, विमा दर, केंद्र व राज्य शासन आणि ]ोतकऱ्यांनी 


भरावयाची विमा हप्त्याची रक्‍कम इत्यादी माहिती नमूद करण्यात आली आहे. 
यामध्ये समूह क्रमांक १ मधील अनुक्रमांक ५ वर जिल्हा वर्धा असे नमूद करण्यात आले आहे. 
त्याऐवजी 
समूह क्रमांक १ मधील अनुक्रमांक ५ वर जिल्हा वाशिम असे वाचावे. 
तसेच संदर्भ क्र (२) शासन निर्णयामधील पृ. २ येथील “केवळ जिल्हा समूह क्रमांक २ साठी 


मृगबहार मधील संत्रा, मोसंबी व लिंबू फळपिकांसाठी कर्जदार व बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा 


प्रस्ताव सादर करावयाची अंतिम मुदत सन २०२० या वर्षासाठी दिनांक २४ जून २०२० राहील. तथापी 


सन २०२१ व २०२२ या वर्षासाठी संत्रा, मोसंबी व लिंबू या फळपिकांची अंतिम तारीख दिनांक १४ जून 


असेल” असे नमूद करण्यात आले आहे”, 


शासन शुघ्दिपत्रक क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र.१३/१०-अ, 


त्याऐवजी 
“केवळ जिल्हा समूह क्रमांक २ साठी मृगबहार मधील संत्रा, पेरु व लिंबू फळपिकांसाठी 
कर्जदार व बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करावयाची अंतिम मुदत सन २०२०या 
वर्षासाठी दिनांक २४ जून २०२० राहील. तथापी सन २०२१ व २०२२ या वर्षासाठी संत्रा, पेरु व लिंबू 


या फळपिकांची अंतिम तारीख दिनांक १४ जून असेल”, असे वाचावे. 


संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयासोबतचे सहपत्र -१ मृग बहार अनुक्रमांक २ मध्ये खालील 


प्रमाणे तपशिल आहे. 


अ.क्र. पीक | जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
जत, कुंभारी, Fast, शोगाव, माडग्याळ, उमदी, संख, 
डफळापुर 

त्याऐवजी 


अ.क्र. पीक | जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
जत, कुंभारी, Fast, शोगाव, माडग्याळ, उमदी, संख, 
डफळापुर, तिकोंडी 


२ | डाळिंब सांगली | Ga 


२ | डाळिंब | arrest | जत 


असे वाचावे. 


तसेच सहपत्र -१ आंबिया बहार अनुक्रमांक ४ मध्ये खालील प्रमाणे तपशिळ आहे. 


अ.क्र. पीक | जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
जत, कुंभारी, मुंचडी, शेगाव, माडग्याळ, उमदी, संख, 
डफळापुर 


४ | डाळिंब सांगली | जत 


त्याऐवजी 


अ.क्र. पीक | जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
जत, कुंभारी, Fast, ad, माडग्याळ, उमदी, संख, 
डफळापुर, तिकोंडी 


४ | डाळिंब सांगली | जत 


असे वाचावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुघ्दिपत्रक क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र.१३/१०-अ, 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥ी8ीवा85॥[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००६१९१६५६४३१८०१ असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHE | ाा 

3 K RASKAR & a 
(बा. कि. रासकर) 

उप सचिव, महाराष्ट्ररशासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

मा.अप्पर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 

मा.अपर मुख्य सचिव ( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सचिव ( सहकार ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( कृषि व सहकार विभाग )कृषि भवन, नवी दिल्ली 

(पत्राने) 

सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 

संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्स्चेंज 
बिल्डींग, २० वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 

संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुघ्दिपत्रक क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र.१३/१०-अ, 


२३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

२४. विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

२५. संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

२६. संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

२७. संचालक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य 
सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

२८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

२९. सर्व जिल्हाधिकारी, 

३०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३१. सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 

३२. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

३३. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 

३४. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

३५. मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदास 
रोड, मुंबई- २३ 

३६. मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 

३७. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

३८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

३९. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ०३२ 

४०. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

४१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (१२ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 

४२. निवडनस्ती -१० अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


